सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र 
पुरस्कृत “मिशन शक्ती” या एकछत्री 
योजनेच्या “संबल” या उपयोजनेंतर्गत 
“वन स्टॉप सेंटर” (One Stop Centre) 
या घटक योजनेसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पुरक २०२३/प्र.क्र.२८९/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-९ जानेवारी, २०२४. 


१) शासन परिपत्रक, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक:- संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/का-२, 
दि.०३.०१.२०२३. 

२) शासन परिपत्रक, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक:- वस्टॉसें २०२३/प्र.क्र.२६/का-२, 
दि.१२.०५.२०२३. 

३) अवर सचिव, केंद्रीय महिला व बाळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक:- Ww- 
२२०११/३०/२०१९-७॥///, दि.३१.०८.२०२३. 

४) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक:-पुरक २०२३/प्र.क्र.१९१/का-२, 
दि.०४.१२.२०२३. 

५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:-अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या 
“संबळ” या उपयोजनेंतर्गत “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेसाठी (केंद्र हिस्सा १००%) 
रु.२२५८.४६ लक्ष इतका निधी संदर्भ क्रमांक-३ अन्वये उपलब्ध करुन दिला आहे. 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन पुरस्कृत “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत 
लेखाशिर्ष २२३५ बी९९८ खाली ३१-सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या उद्दिष्ठ्याखाळी करण्यात आळेली 
मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद रु.१४५१.८८ लक्ष इतका निधी व केंद्र पुरस्कृत बेटी बचाव बेटी पढाव (केंद्र 
हिस्सा १००%) या योजनेखाली केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून रु.७२०.०० लक्ष इतका निधी 
पूनर्विनियोजन करुन एकूण रु.२१७१.८८ लक्ष इतका निधी केंद्र शासन पुरस्कृत “वन स्टॉप सेंटर” 
या घटक योजनेच्या लेखाशिर्ष २२३५ बी९९८ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या 
उद्दिष्ठ्याखाळी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना संदर्भ क्रमांक-४ येथील दि.०४.१२.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक २०२३/प्र.क्र.२८९/कार्या-२ 


केंद्र शासन पुरस्कृत “Ta शक्‍ती” या योजनेतील “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या 
लेखाशिर्ष २२३५ बी९९८ अंतर्गत ३१- सहायक अनुदाने या बाबीखाली रु.८६.५८ लक्ष इतका निधी 
पुरवणी मागणी प्रस्तावाद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. सदर लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षासाठी विद्यमान रु.२२५८.४६ लक्ष इतकी अर्थसंकल्पीत तरतूद मंजूर आहे. त्यापैकी 
रु.२१७१.८८ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना संदर्भ क्रमांक-४ येथील 
दि.०४.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत उर्वरित 
निधी व पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर असलेला रु.८६.५८ लक्ष इतका निधी वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक- 
५ येथील शासन निर्णय दि.०८.१२.२०२३ अन्वये अर्थसंकल्प प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन 
दिला आहे. 


उपरोक्त अनुषंगाने केंद्र शासन पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या “संबल” या 
उपयोजनेच्या “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेसाठी ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
उदिष्ठ्याखाली पुरवणी मागणी प्रस्तावाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला रु.८६.५८ लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या 
“संबळ” या उपयोजनेचा “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या वन स्टॉप सेंटर व्यवस्थापन (मानधन) 
कायदेशीर मदतीसह, लाभार्थ्यांना सेवा (अन्न, कपडे आणि औषध इत्यादि) प्रशासकीय खर्च, 
कर्मचाऱ्यांसाठी विमा, प्रथमोपचारासह तात्काळ मदत इत्यादि करिता लेखाशिर्ष २२३५ बी ९९८ 
अंतर्गत ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) अदा करण्याकरिता विद्यमान तरतूदीमधून रु.८६.५८ लक्ष 
इतका निधी वितरीत करण्यास खालील नमूद विहीत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे:- 


अटीव शर्ती:- 


अ) सदरचा निधी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी “मिशन शक्‍ती” या 
एकछत्री योजनेच्या “संबळ” या उपयोजनेच्या “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या SNA 
खात्यात तात्काळ वर्ग करावा. 

ब) “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) साठीचा SNA 
खात्यामधील निधी खर्च करण्यासाठीचा प्रस्ताव (बाबनिहाय प्रलंबित दायित्वाचा निधी मागणी 
प्रस्ताव वर्षनिहाय व संस्थानिहाय/केंद्रनिहाय) शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावा. 

क) सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व वित्त विभागाच्या प्रचलित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


ड) प्रस्तुत योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक २०२३/प्र.क्र.२८९/कार्या-२ 


२. सदर घटक योजनेवरील खर्चासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, लेखाधिकारी, aor व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.०८.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०१९१७३०२८४४३० असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
Pp RASA D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eecdOb5f7aca67ff32b 


Vi N AYA K RAO 2eef7b9ed2d85ab9442, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7D19730DDF785210D50C28934B75E9B7B4F5D. 
06B6181CF1901CE3E48EC9E3985, cn=PRASAD VINAYAKRAO. 

KULKARNI mi 
Date: 2024.01.09 17:29:20 +05'30' 

(प्र.वि. कुलकर्णी ) 
अवर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
८. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. महालेखापाल, २/१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर) 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई MEX / मुंबई उपनगर, 

१५. ud जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

१६. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१८.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

१९. अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
२०. निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित. 

२१. कक्ष अधिकारी (का.६), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३.निवडनस्ती, का-०२. 


ns 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


